भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
सहसंचालक (गट-अ) या पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.८८/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 4 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १३ जुले, २०२१ 

शासन निर्णय:- 

मा. सर्वोच्च उच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील निर्णयास 
अधीन राहून तसेच रिट याचिका स्टँप क्रमांक १०८७८/२०२१ व इतर मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दिनांक २०/०५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, रिट याचिकेत होणा-या निर्णयाच्या अधीन राहून, 
श्री. मिलींद शरद देशपांडे, उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना सहसंचालक (गट-अ) 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. श्री. देशपांडे यांना 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महसुली विभाग वाटप करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ६ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पदोन्नतीचे । पदोन्नतीनंतर सहसंचालक 
व सध्याचे पदनाम कार्यालय पद वाटप पदावरील तात्पुरत्या 
केलेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसुली केलेले कार्यालय 
विभाग 
ag २ ३ कटी व्य 4 द 
: श्री.मेलींद शारद | संचालनालय, | सहसंचालक, पुणे सहसंचालक 
देशपांडे भूजल सर्वेक्षण | भूजल (प्रशासन), भूजल 
उपसंचालक, आणि विकास | सर्वेक्षण आणि सर्वेक्षण आणि विकास 
yore सर्वेक्षण | यंत्रणा, विकास यंत्रणा, पुणे 
आणि विकास | शिवाजीनगर, | यंत्रणा 
यंत्रणा पुणे 
०२. सदर अधिकाऱ्याची सह संचालक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे. 

अ) सदर अधिका-याविरूध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही. 

ब) वरील अधिकाऱ्याची सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: आपना-०२१९/प्र.क्र.८८/पापु-15 


क) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकार्‍याला नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
०३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित कार्यालयाने तात्काळ 
कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या कार्यालयात 
तात्काळ रुजू व्हावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३११२२१२२३२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV 
IGAJE 


RAJENDRA याक 


(राजेंद्र गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१०. उपसचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उपसचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सव), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. उपसचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संबधित अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख. 
१५. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


